राज्य शासनाच्या जैव इंधन सल्लागार 
समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३१५/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३१५/ऊर्जा-७, 
दिनांक ८.१०.२०१८ 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३१५/ऊर्जा-७, 
दिनांक २९.१०.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या जून, २०१८ मध्ये जाहीर राष्ट्रीय जैव इंधन 
धोरणाशी सुसंगत राज्य शासनाचे जेव इंधन धोरण तयार करण्याकरिता राज्य शासनाच्या जेव इंधन 
सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या रचनेमध्ये या क्षेत्रातील दोन 
अशासकीय तज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात आळेळा आहे. त्याअनुषंगाने अशासकीय तज्ञ 
व्यक्‍तीची नेमणूक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या राज्य शासनाच्या जेव इंधन सल्लागार 
समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून श्री.अतुल मुरलीधर मुळे, पुणे यांची नेमणूक करण्यात येत 
आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०१०११६३६२६७११० असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant os - आगी 
Pundalik Badgeri ल ae 


(प्र. पुं. बडगेरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


hant Pundalik Bad 
mi ॥ Mah 


Industry Energy And 
ostalCode=400032, 
ff4e0f24ac492ed7902d55: 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३१५/ऊर्जा-७ 


सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा), म्हाडा Paras कॉम्प्लेक्स, 
दुसरा मजला, त्रिदल नगर जवळ, येरवडा, पुणे, 

ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती,ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


